ससून सर्वोपचार रुग्णालय पुणे येथे खरेदी 
करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक पेट सिटी विथ 
गॅमा कॅमेरा या यंत्रान्वये करण्यात येणा-या विविध 
तपासण्या/ चाचण्यांचे रुग्णशुल्क निश्चित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०७/प्रश्ञा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १३ फेब्रुवारी २०२३ 


वाचा:- 

१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 
२०१६/प्र.क्र.३८८/प्रशा-२, दिनांक ०४.०७.२०१७. 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 
२०१७/प्र.क्र.१९१/प्रशा-२, दिनांक २०.११.२०१७. 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 
२०१७/प्र.क्र.१९१/प्रशञा-२, दिनांक १०.०१.२०१८. 

४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसएचपी- 
२०२०/प्र.क्र.३६/प्रशा-१, दिनांक २७.०३.२०२०. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र H.DMER-22099/4/2022- 
0/0 COMMISSIONER, दिनांक 29.92.2022. 

६) आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र W.DMER- 
PetCT/BJGPune/PA/2022, दिनांक 23.09.2023 

७ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. रागांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/आरोग्य-६, दिनांक 
०४.०८.२०१६ 


प्रस्तावना:- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या संदर्भ क्र. २ व ३ वरील अनुक्रमे दिनांक 
20.99.2099 व दिनांक १०.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय वैद्यकीय / दंत 
महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयातील औषधोपचारासाठी व तपासणी सुविधांसाठी आकारण्यात 
येणारे सुधारित रुग्णशुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक 
२७.०३.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार अद्ययावत “पेट 
सी.टी. विथ गॅमा कॅमेरा” हे यंत्र हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी करुन ससून सर्वोपचार रुग्णालय, 
पुणे येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सदर अद्ययावत यंत्राच्या सहाय्याने करण्यात येणा-या विविध 


शासन निर्णय क्रमांकःवैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०७/प्रशा-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ 
तपासण्या/चाचण्यांचे रुग्णशुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या संदर्भ क्र. २ व ३ वरील अनुक्रमे दिनांक 
२०.११.२०१७ व दिनांक १०.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय वैद्यकीय / दंत 
महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयातील औषधोपचारासाठी व तपासणी सुविधांसाठी आकारण्यात 
येणारे सुधारित रुग्णशुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर रुग्णशुल्कांसह ससून सर्वोपचार 
रुग्णालय, पुणे येथे कार्यान्वित करण्यात आलेल्या “पेट सी.टी. विथ गॅमा कॅमेरा” या अद्ययावत 
यंत्राच्या सहाय्याने करण्यात येणा-या विविध तपासणी/चाचणी सुविधांसाठी सोबतच्या विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार रुग्ण शुल्क आकारण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. तसेच, संदर्भ क्र. १,२,३ व ७ वरील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या लाभार्थीना मोफत 
उपचार / तपासण्या करण्यात येतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१०१८२८३२३९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO an 
JOGDAND - a 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन,मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (वै. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्विय सहाय्यक. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


Cc Av A  -5 


o~ 
ae 
. 


one G&G © 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःवैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०७/प्रशा-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ 
१०.महालेखाकार, ८ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
११.सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःवैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०७/प्रशा-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी 2023 


विवरणपत्र 
SCAN RATES FOR PET CT/SPECT CT SCAN 

Sr No INVESTIGATION Rates 
1 FDG PET/CT Whole body [Non contrast] 5655 
2 FDG PET/CT Whole body [Contrast 5830 
3 FDG PET/CT (Brain ) 2760 
4 FDG PET/CT Cardiac Viabilit 520 
छठ F-PSMA PET/CT 4310 
| 6 | F-DOPA PET/CT 4310 
7 Ga-PSMA PET 4310 
| 8 Ga-DOTANOC PET 4310 
| 9 | FDG Regional PET/CT 3590 
10 NaF PET/CT [Fluoride] 4310 
11 PET/CT Guided Biopsy 9750 
12 PET/CT for RT Planning 5360 
13 MDP Bone Scan 500 
14 Thyroid scan [Pertechnetate 400 
15 Salivary Scan [Pertechnetate] 500 
16 Dacroscintigraph 400 
17 DTPA GFR 300 
18 DTPA Renogram 360 
19 DMSA Renal Scan 360 
20 EC/MAG3 Renogram 240 
21 MUGA scan(HEART LEFT VENTRICULAR) SPECT 440 
22 HIDA scan [Mebrofenin] 400 
23 Sentinel Lymph Node Imaging 240 
24 Meckel's Scan 400 
25 Gl Bleed Scan 570 
26 MAA lung perfusion 800 
27 Lung Ventilation Scan 500 
28 Milk Scan/ Esophageal Reflux Scan 400 
29 Gastric Emptying scan 320 
30 Esophageal Transit Time 240 
31 Sulphur Colloid scan -Liver scan/Phytate 400 
32 Myocardial Perfusion Scan [Stress/Rest] MIBI 2020 
33 Parathyroid MIBI scan 2875 
34 Whole Body Scan [Low Energy] 1190 
35 Whole Body Low Energy scan- HYNIC TOC [unshared] 1190 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःवैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०७/प्रशा-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ 


36 Whole Body Low Energy scan- HYNIC TOC [shared] 1190 
37 Whole Body Low Energy Scan-PSMA 1190 
38 Whole Body Scan [High Energ 1590 
39 MIBI Tumor Imaging | 990 
40 DTPA Clearance | 600i 
41 DTPA Aerosol scan | 660 i 
42 LDS RAI [1131] Whole Body Scan 1095 
43 Thyroid uptake scan [1131] 400 
44 Brain SPECT GHA 790 
45 Brain Perfusion Scan [ECD SPECT] 1145 
46 Testicular scan 400 
47 Lymphoscintigraphy 620 
48 MIBG scan [Adult] 5045 
49 MIBG scan [Paediatric] 5045 
NOTE:- THESE ARE ONLY SCAN RATES EXCLUDING CONSUMABLES 


KKKKKKKKKKKK 


74 पैकी ५ 


